महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक दुरूस्ती-१०१८/प्र.क्र.3९१/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक ०७ मार्च २०१९. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखालील नागपाडा पोलीस ठाणे 
येथील पोलीस वसाहतीतील इमारतींची अंतर्गत व बाह्य संरचनात्मक दुरूस्ती व 
नूतनीकरण यांची विवक्षित कामे करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- १) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, भाग- 
२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
3) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/ कक्ष- 
८(४)/शा.१२४/२०१८, दिनांक १८.०५.२०१८. 


ज्ञापन.- 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी नागपाडा पोळीस ठाणे येथीळ पोलीस वसाहतीतील 
इमारतींची अंतर्गत व बाह्य संरचनात्मक दुरूस्ती व नूतनीकरण यांची विवक्षित कामे 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी उप अभियंता, बांधकाम (सा.बां) उपविभाग क्र.२, वरळी, मुंबई, यांनी 
सन २०१७-१८ च्या राज्य ई-दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.४,१०,९०,६९८/- इतक्या खर्चाचे 
अंदाज सादर केले असून ते कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (सा.बां) विभाग, वरळी, मुंबई, 
यांनी साक्षांकित केले आहेत. 

३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते पुढील तक्त्यात निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे एकूण रु. ३,९८,८८,८०९/- असे सुधारित केले आहेत 
आणि त्याप्रमाणे, विवक्षित अटींवर, प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दिली आहे:- 


अ.क्र. कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(१ (2) (Y 
मि ; “MOW to external structural repairs and renovation | रु.५९,१३,२०६/- 


with external painting and sanitary fitting in ‘A’ Block, 
Nagpada M.T. compound.” 


२. “MOW to internal structural repairs and renovation | रु.५४,९२,९६९/- 
with external painting and sanitary fitting in ‘A’ Block, 
Nagpada M.T. compound.” 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-१०१८/प्र.क्र.३९१/पोल-७. 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(Y (2) (Y 
3. “MOW to external structural repairs and renovation | रु.५९,१३,२०६/- 


with external painting and sanitary fitting in ‘B’ Block, 
Nagpada M.T. compound.” 


Y. “MOW to internal structural repairs and renovation | रु.५४,९२,९६९/- 
with external painting and sanitary fitting in ‘B’ Block, 
Nagpada M.T. compound.” 


षु. “MOW to external structural repairs and renovation | रु.६३,१६,९६९/- 
with external painting and sanitary fitting in ‘C’ Block, 
Nagpada M.T. compound.” 


६. “MOW to internal structural repairs and renovation | रु.४६,४१,३९२/- 
with external painting and sanitary fitting in ‘C’ Block, 
Nagpada M.T. compound.” 


9. “MOW to 10 P.I. and 30 Constabulary Quarters with  रु.३०,६६,३३५/- 
external structural repairs and renovation with external 
painting and_ sanitary fitting at Nagpada Police 
compound. ” 


टु: “Strengthening 10 P.I. and 30 Constabulary Quarters | रु.३०,५२,३०२/- 
at Nagpada and plaster and painting, renovation of 
W.C. and bath and drainage line.” 


एकूण- रु. ३,९८,८८,८०९/- 


४. त्या अनुसार, नागपाडा पोलीस ठाणे येथील पोलीस वसाहतीतील इमारतींची अंतर्गत 
व बाह्य संरचनात्मक दुरूस्ती व नूतनीकरण यांची, परिच्छेद 3 मधील तक्त्यातील स्तंभ (३) 
मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, एकूण रु. ३,९८,८८,८०९/- (रुपये तीन कोटी, Iga लक्ष 
ISIN FAR, आठडो नळ रुपये फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटीवर, 
याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 

१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरू करू नये. 

२) खर्चाचे अंदाज हे पोलीस सह आयुक्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई, यांनी साक्षांकित करणे 

आवर्यक आहे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, ००, 
१०८, राज्य मुख्यालय पोलीस, (०२) शहर पोलीस, (०२)(०१) शहर पोलीस-आस्थापना 
(दत्तमत)(अनिवार्य) (२०५५ ००९७), २७, लहान बांधकामे, याखाळी उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५९४/१८/इमा.-२, 
दिनांक २४.१२.२०१८, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-१०१८/प्र.क्र.३९१/पोल-७. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३०७२००६५६३७२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SWAPNIL 9७% 
GOPAL 80२५८८ प 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


प्रत- 
१) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, मुंबई (सार्वजानिक बांधकाम विशय 
यंत्राळलय यांनी एुधारलेल्या “Abstracts” AT FART). 
२) कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (सा.बां) विभाग, मुंबई (सार्वजनिक गांधकाय eave, 
यंत्राळय यांनी फुधारळेल्या “Abstracts” व्याप्रतीसहा. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
६) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


